अँड. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी 
प्रदान करण्याबाबत.... 

नारपोली पो.स्टे. गु.र.क्र. ७९१/२०२१. मा. 
सत्र न्यायालय, ठाणे येथील न्यायालयीन 
कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०१२२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :-११ जानेवारी, 2023 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.१७/ 
डी-१४, दि.२३.०३.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

नारपोली पो.स्टे. गु.र.क्र. ७९१/२०२१अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन 
प्रकरणा मध्ये मा. सत्र न्यायालय, ठाणे या न्यायालयात शासनाच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज 
पाहण्यासाठी fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. अजय मिसर यांना 
खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. सत्र न्यायालय, ठाणे 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) 
विचारविनिमय फी/ प्रतितास - रु.१०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) 

कमाल मर्यादा (५०,०००/- प्रतिदिन) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्‍त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, 
जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल-(२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि. १२/०७/२०२१ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०११११२५०३८०१२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 
BHIVRAJ PAWAR = 


(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


by SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 
MENT Of 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/ मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
४ अधिदान व लेखा कार्यालय, ठाणे 

) 

) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, ठाणे 

अँड. अजय मिसर, ऑफिस क्र.९, तळ मजला, राजमहल बिल्डींग, विर मरिमन रोड, 
हॉटेल AGASY जवळ चर्चगेट 

७) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


83053, 


